सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळालेल्या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत- 

श्री. स्वामी समर्थ होतकरी व विणकरी सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., वळसंग, जि.सोलापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व gare विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (बो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१.०३.२०२२ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे,२०१६ . 
3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५१/टेक्स-१ (आ), 
दि.१७.०९.२०१९. 
8) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५१/टेक्स-१ (अ), 
दि.२५.०२.२०२०. 
4) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५१/टेक्स-१ (आ), 
दि.४.१२.२०२०. 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, HAAR ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (ब), 
दि.७.७.२०२१. 
७ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (ब), 
दि.८.३.२०२२. 
८) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३००० प्रती चाती प्रस्ताव 
१६५०/२०२२, दि.२५.०३.२०२२. 
९) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२८.१.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, सकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), दि.११ जानेवारी, 
२०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ 
वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे 
व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची 
परतफेड केली आहे, अश्याच सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन श्री. स्वामी समर्थ होतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वळसंग, 
जि. सोलापूर या सूतगिरणीने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक लि., सोलापूर या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- 
प्रमाणे रु.१०३०.०० लाख इतक्या कर्जावरील कमाल १२% प्रमाणे दि.३१.३.२०१९ ते दि.३०.६.२०२१ या 
कालावधीतील एकूण व्याजाची रक्‍कम रु.२,२१,२९,९८७/- उपरोक्त अ. क्र.३, ४, ५, ६ व ७ येथील शासन 
निर्णयांन्वये यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता दि. १.७.२०२१ ते दि.३०.९.२०२१ या कालावधीतील 
१२% प्रमाणे अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक लि., सोलापूर या बँकेस करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (बो 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (आ), दि.११ 
जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या श्री. स्वामी समर्थ 
शेतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वळसंग, जि.सोलापूर या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. या सूतगिरणीने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर 
व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
नाव संख्या घेतले होते काय? ।प्रमाणात कोणत्या | व्याजाची रक्कमव । व्याजाची रक्‍कम जमा 
असल्यास त्याची  । वित्तीय व्याजाचा कालावधी । करावयाची त्याचा 
परतफेड केली आहे | संस्थेकडून / तपशील 
का? रा.स. वि. नि. 
कडून किती कर्ज 
घेतले आहे? व 
व्याजाचा दर 
Fo १. | २ ३ FB पु ६ 
Shri. Swami ३४४६४ रु.२,४९,००,२६०/- | रु.१०३०.०० रु.२१,१६,८४८/- State Bank of India, 
oe इतकी सपूर्ण रक्कम | लाख ae 
Vinkari परतफेड केली (दि.१.७.२०२१ ते 
Sahakari आहे. सोलापूर जिल्हा । दि.३०.९.२०२१) Account No. 
Sootgirni 11087721237 
Maryadit, मध्यवर्ती सहकारी 
Walsang, बँक, सोलापूर. IFSC Code - 
Dist.Solapur 5110000483 
व्याज दर - 
१३.५०% 
(रुपये एकवीस लाख सोळा हजार आठडो अट्डेचाळीस फक्त) रु.२१,१६,८४८/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद- अ) 
नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- “२०४९ २५५१” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु.२०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी - “२०४९ २५५१” या लेखाश्रीर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.२०००.०० लाख इतका 
निधी अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरुपाची आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - लागू नाही. 

४) ज्या लेखाश्रीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाश्ीर्षातर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्कम समायोजित 
करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे - लागू नाही. 

७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात 
असावा - लागू नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (बो 


८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेझ्ानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा 
- लागू नाही. 
९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत ROMANS व्याज, २००- 
देशांतर्गत इतर RITA व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय 
संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित vy - व्याज” या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. आयुक्त TAIN, नागपूर यांनी श्री. स्वामी समर्थ शेतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वळसंग, 
जि. सोलापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या 
व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 

५. याशासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु. २१,१६,८४८/- (रुपये एकवीस लाख सोळा हजार आठडो 
अठ्ठेचाळीस फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्‍त परिच्छेद-१ 
मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकामध्ये 
RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री सु. पु. पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख 
शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत 
शासनास सादर करावी. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३१२२१८०३३७०२ असा आहे. हा आदेड डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने पग 
PRASENJEET ॥) (५८५५५५५ पण, oncoorennon 


2.5.4.20=d219¢43caa42a6d2c1 1262256b2ff3ad939a420c9fb6fadch 


24c384214bceed ICod 
}95820309E7F466AE2AD722C14D2E8910FE2F9D 


je=400032, st=M ht 
ialNumber=58B: 
499461£1829267B19AB9CFC, cn=PRASENJEET D KARLEKAR 


2022.03.31 22:21:25 +05'30 


(प्रसेनजित HIRSH) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१ महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

७) निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, SST व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३ , मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सृतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (बो 


qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सोलापूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, श्री. स्वामी समर्थ होतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वळसंग, जि.सोलापूर. 
१३) क. अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 

१४ निवड नस्ती (टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


